महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या 
कार्यक्रम आयोजनाच्या खर्चास वित्तीय 
मान्यता मिळणेबाबत. (रु.४,९६,७०३/-) 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. सिंसाअ ७२२३/प्र.क्र.४३६/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०५ जुले, २०२३ 


संदर्भ :-१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण ८२२३/ 
प्र.क्र. ३६२/सां.का.४, दि. १९ मे, २०२३. 
२) सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीचे यांचे पत्र क्र. 
मरासिसाअ/१५३४-१५३५/२०२३, दि. ८ जून, २०२३. 


प्रस्तावना : 

राज्यामध्ये सिंधी भाषा आणि साहित्याच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य सिंधी 
साहित्य अकादमी कार्यरत असून या अकादमीद्वारे राज्यात सिंधी भाषा आणि साहित्याचे 
संवर्धन आणि विकास या संबंधी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. अकादमी तर्फे आयोजित 
सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या उपर्निदिष्ट क्र. २ अन्वये प्रस्तावित केळेल्या आयोजन खर्चास 
वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीतर्फे आयोजित २ कार्यक्रमांच्या एकूण खर्च 
रु. ४,९६,७०३/- (अक्षरी रु. चार लाख शहाण्णव हजार सातडी तीन फक्त) इतक्या रकमेस 
खालील तपश्ीलानुसार या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


१० एप्रिल, 2023 च्या कार्यक्रम खर्चाचा तपशिल 
तक्ता अ 


अ.क्र तपशिल रक्‍कम 
| सांस्कृतिक कार्यक्रम सादरीकरण संस्था । १,२५,०००/- 
Wee Tv Production 


सभागृह भाडे ४७,२००/- 
अल्पोपहार व भोजन व्यवस्था ५१,१६२/- 
फोटोग्राफी ६,०००/- 
५ | निमंत्रणपत्रिका -बनर डिझाईन ३,०००/- 
स्वागतासाठी शॉल खरेदी १०,०००/- 
स्वागतासाठी पुस्तक खरेदी २,०००/- 


प्रवास खर्च ३,८६०/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सिंसाअ ७२२३/प्र.क्र.४३६/सां.का.४ 


| ao | संकीर्ण १,५००/- 
एकूण रुपये | २,४९,७२२/- 
अक्षरी एकूण रुपये दोन लाख एकोणपन्नास हजार सातशे बावीस फक्त. 


०३ जुन, २०२३ च्या कार्यक्रम खर्चाचा तपशिल 


तक्ता ब 

अ.क्र तपशिल रक्‍कम 
| 9 | सभागृह भाडे ४७, 200/- 
२ | Reo डेकोरेड़ान व्यवस्था २७,०००/- 
३ | लाइटस्‌ व्यवस्था ४५,०००/- 
४ | नाट्य कलाकार मानधन ८०,०००/- 

५ | yard खर्च 200/- 
६ | अल्पोपहार, भोजन खर्च ४५,५४८/- 
निवासव्यवस्था खर्च 2033/- 
एकूण रुपये २,४६,९८१/- 
अक्षरी एकूण रुपये दोन लाख शेहेचाळीस हजार नऊशे एक्याऐंशी फक्त. 


२. सदर खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी-२ प्रधान लेखाशीर्ष २२०५, कला व 
संस्कृतीचे यांचे प्रचालन (०९) सिंधी साहित्य अकादमी (०९) (०१) सिंधी साहित्य अकादमीची 
आस्थापना (कार्यक्रम), (२२०५ १६९७) Yo - इतर खर्च या लेखा शीर्षाखाळील सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून मंजूर करण्यात येत आहे. 


३. यासाठी, सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी 
यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


४ सदर खर्चास वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनिमय, 
भाग-२, दि.१७ whe, २०१५, उपविभाग ३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. (2 (अ) अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि. १२ एप्रिल , २०२३ मधील सर्व परिशिष्टातीळ अटींनुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी 
सहसंचाळक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी, मुंबई यांची 
राहिल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिंसाअ ७२२३/प्र.क्र.४३६/सां.का.४ 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र ATCT )=96www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
क्रमांक २०२३०७०६१२५७३४४०२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VILAS ११॥॥११0 उजवया on 
THORAT seca 
(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव 

२. प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, यांचे स्वीय सहाय्यक 

३. उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक (सां.का.), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय तथा राज्य समन्वय अधिकारी 
(स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव), जुने सचिवालय, विस्तार भवन, १ ला मजला, 
महात्मा गांधी मार्ग, मुंबई - ४०० ०३२ 

५. सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, ओल्ड 
कस्टम हाऊस, विकास विभाग इमारत, शहिद भगतसिंग मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 

६. कार्यासन अधिकारी (अर्थ संकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०.महा लेखापाल (लेखा परीक्षा) १ - महाराष्ट्र, मुंबई 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - 2, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१२.महा लेखापाल (लेखा परीक्षा) २ - महाराष्ट्र, नागपूर 

१३.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


